अशासकीय संस्था/ईको टास्क फोर्स बटालियन / 
संयुक्‍त वन व्यवस्थापन समिती (॥॥७) / इको 
विकास समिती (Epc) आणि कंपनी / बँकींग 
Sarma त्रिपक्षीय करार करून अवनत 
वनक्षेत्रावर करावयाच्या वनीकरणाचे सर्वसमावेशक 
निकष निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०११/प्र.१६७/फ-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ जून, २०२३ 


संदर्भ -: 

१. शासन निर्णय क्र एफएलडी-२०११/प्र.क्र.१६७/फ-१०, दिनांक :- २३/०९/२०११. 

२. महसूल व वन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र. एफएलडी-१०१२/ प्र.क्र.२०३/ फ-१०, 

दिनांक :- ०१/१२/२०१२. 

३. शासन निर्णय क्र. एफएलडी-२०११/प्र.क्र.१६७/फ-१०, दिनांक :- ०७/०३/२०१५. 

४. शासन परिपत्रक क्र. एफएलडी-२०११/प्र.क्र.१६७/फ-१०, दिनांक :- २६/०६/२०१५. 

५. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना क्र.५-२/२०१७-एफसी, दिनांक:- २६/०८/२०१९. 

६. शासन परिपत्रक क्र. एफएलडी-२०११/प्र.क्र.१६७/फ-१०, दिनांक :-२४/०६/२०२२. 
प्रस्तावना - 

राष्ट्रीय वन निती १९८८ मध्ये निनिर्दिष्ट केल्यानुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 3३ टक्के ऐवढे 

क्षेत्र वनाच्छादनाखाळी असणे आवश्‍यक आहे. तथापि, सद्यस्थितीत राज्याचे फक्त सुमारे २० टक्के 
क्षेत्र वनाच्छादनाखाली आहे. वस्तुत: वनांतर्गत असलेले क्षेत्र हे जैव विविधतेने लाभलेले असून, त्याची 
जोपासना करण्यासाठी अवनत वनक्षेत्रांचे पुर्नननीकरण ही काळाची गरज आहे. यादृष्टीने केंद्र 
शासनाने सन १९९९ मध्ये वन विभागाच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली औद्योगिक संस्था व नोंदणीकृत 
अशासकीय संस्थाच्या मदतीने त्रिपक्षीय करारनामा करून अवनत वकनक्षेत्राचे पुनर्वनीकरणाबाबत 
मार्गदर्शक सूचना प्रसिध्द केल्या होत्या. केंद्र शासनाच्या सदर मार्गदर्शक सूचनांच्या अधिन राहून 
राष्ट्रीय वन निती, १९८८मध्ये विनिर्दिष्ट केल्यानुसार ३३ टक्के वनाच्छादनाचे उदिष्ट गाठण्या करीता 
औद्योगिक संस्था, तसेच शासकिय व अश्ञासकीय संस्था/ईको टास्क फोर्स बटालियन या संस्थाच्या 
अधिकाधिक सहभागाने अवनत Gaara पुनर्ववीकरणाकरीता राज्य शासनाने संदर्भाधिन शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०११/प्र.१६७/फ-१० 


निर्णय /शासन पत्र/ शासन परिपत्रकान्वये त्रिपक्षीय करारनामा करण्याचे धोरण आणि कार्यपध्दती 
निश्चित केली आहे. त्याचप्रमाणे त्रिपक्षीय कराराच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी क्षेत्रीय 
समिती व उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर निकषांमध्ये एकसुत्रता येण्यासाठी 
संदर्भाधिन शासन निर्णय, शासनपत्र आणि शासन परिपत्रक अधिक्रमित करुन सर्वसमावेशक एकत्रित 
सुधारित धोरण निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
राष्ट्रीय वन निती १९८८ मध्ये विर्गिदिष्ठ केल्यानुसार ३३ % वनाच्छादनाचे उद्दीष्ठ 


गाठण्याकरीता वन विभागाच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली कंपनी अक्ट, १९५५/ बँकींग अँक्ट, १९४९ 
अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था, सोसायटी रजिस्टेशन अँक्ट / मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अँक्ट अंतर्गत अशासकीय 
संस्था/इको टास्क फोर्स बटालियन / संयुक्‍त वन व्यवस्थापन समिती / इको विकास समिती यांच्या 
सहभागाने अवनत वनक्षेत्राचे पुर्नननीकरण करण्याबाबत त्रिपक्षीय करारनामा करण्याच्या अनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे सर्वसमावेश सुधारित निकष निश्चित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र निकष 


॥्‌ त्रिपक्षीय कराराअंतर्गत ज्या वनक्षेत्रावर नैसर्गीक पुनरुत्पत्ती होऊ शकत नाही, असे अवनत 
वनक्षेत प्रस्तावित करावे. तसेच विविध मानव निर्मित कारणामुळे झालेले अवनत वनक्षेत्र 
प्रस्तावित करावे. प्रस्तावित वनीकरण हे मंजूर कार्य आयोजनेत नमूद केलेल्या उद्दिष्टांशी 
सुसंगत असावे. 


२. । त्रिपक्षीय कराराअंतर्गत रोपवन योजनेकरिता संबंधित उपवनसंरक्षक यांच्या तांत्रिक मंजुरी 
आदेशानुसार आवश्‍यक सर्व निधी कंपनी/बँकींग संस्थेने अशासकीय संस्थेच्या बँक 
खात्यामध्ये जमा करावे. 


3. | प्रस्तावित वनक्षेत्रासंदर्भात संबंधित उपवनसंरक्षक यांचे खालीलप्रमाणे प्रमाणपत्र/कागदपत्रे 
सादर करावी. 
8) स्थळ निरीक्षण अहवाल, 


७) त्रिपक्षीय कराराअंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र अवनत असल्याचे प्रमाणपत्र. 


० प्रस्तावित वनीकरण हे मंजूर कार्य आयोजनेत नमूद केलेल्या उद्दिष्टांशी सुसंगत 
असल्याबाबत प्रमाणपत्र. 


७) निवडलेली वन जमीन त्रिपक्षीय कराराकरिता वनीकरणाच्या दृष्टीने सुयोग्य 
असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र, 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०११/प्र.१६७/फ-१० 


8) स्वाक्षरीसह स्थळ नकाझा, 


f) प्रस्तावित वनीकरणाची जमिन व त्यालगतचे ५ कि.मी. जवळचे क्षेत्र दर्डाविणारा 
नकाशा, 


9) प्रस्तावित क्षेत्राचे टोपोशिट / गुगल मॅप / पॉलिगॉन मध्ये ज्या ज्या कामासाठी जमिनीचा 
सध्या वापर होत आहे, ते स्पष्टपणे दिसू हाकेल. 


h) करारनाम्यामुळे वन जमिनीवर असलेले स्थानिक लोकांचे हक्क बाधित होणार नाहीत 
याबाबत जिल्हाधिकारी/उपवनसंरक्षक यांचे प्रमाणपत्र 


संबंधित कंपनी/ gory संस्थेच्या निवडीचे निकष/ सादर करावयाची कागदपत्रे खालीलप्रमाणे 
राहतील. 
a) कंपनी/ बँकींग संस्थेच्या संबंधित अधिनियमाखालील पंजीकरणाची प्रत. 
७) कंपनी/ बँकींग संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याबाबत या संस्थेचे मागील लगतच्या तीन 
वित्तीय वर्षाचे सनदी लेखापाल (Chartered accountant) यांनी प्रमाणित केलेले 
लेखापरिक्षण अहवाल व ताळेबंद. 


संबंधित अशासकीय संस्थेच्या निवडीचे निकष/ सादर करावयाची कागदपत्रे खालीलप्रमाणे 
राहतील. 

a) अशासकीय संस्था सोसायटी रजिस्टेशन अँक्ट, १८६० / मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अँक्ट, 
१९५० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी. याबाबतच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत. 

७) अज्ञासकीय संस्थेचे मागीळ लगतच्या तीन वित्तीय वर्षाचे सनदी लेखापाल (Chartered 
accountant) यांनी प्रमाणित केलेले लेखापरिक्षण अहवाल. 

० अशासकीय संस्थेस प्रस्तावित वनीकरण क्षेत्राइतक्याच क्षेत्रावरील वनीकरणाचा पूर्व 
अनुभव असावा. तसेच प्रस्तावित अवनत वनीकरणाचे क्षेत्र हे २० हे. किंवा त्यापेक्षा 
जास्त असल्यास किमान २० हे. क्षेत्रार वनीकरणाचा अनुभव असणे आवश्‍यक राहील. 
याबाबतचे प्रमाणपत्र व वनीकरणाच्या कामाचे छायाचित्र प्रस्तावासोबत सादर करणे 
आवऱ्यक राहील. संयुक्‍त वन व्यवस्थापन समिती (FMC) / इको विकास समिती 
(EDC) यांच्या बाबतील त्यांची सक्षमता तपासून संबंधित उपवनसंरक्षक यांनी तसे 
प्रमाणित करावे. 


संयुक्‍त वन व्यवस्थापन समिती (FMC) / इको विकास समिती (EDC) त्यांचे कार्यक्षेत्रात त्रिपक्षीय 
करारामध्ये अशासकीय संस्था म्हणून काम करणेस मान्यता देण्यात यावी. या समिती मार्फत केल्या 
जाणाऱ्या कामावर व निधी वापरावर संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी / सहायक वनसंरक्षक यांनी 
सनियंत्रण ठेवावे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०११/प्र.१६७/फ-१० 


७. 


सर्व महानगरपालिका व नगर परिषद क्षेत्रात आणि त्याच्या सिमेपासून ५ कि.मी. अंतरापर्यंत 
प्रस्तावित वनीकरणाचे क्षेत्र (कांदळवन धरुन) किमान २.०० हे असावे. 


सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषद सिमेच्या १० कि.मी. पुढील अंतरापासून प्रस्तावित क्षेत्र 
किमान ५.०० हे. असावे . 


पंचायत वन, बेळ वन आणि अमृत वन साठी प्रस्तावित प्रकल्प क्षेत्र अनुक्रमे ०.५ ते १ हे.,१ते 
२.५हे. आणि १ते ५ हे. असावे. 


गि 


प्रस्तावित वनक्षेत्र हे संबंधित कंपनी/ बंकींग संस्थेच्या प्रकल्पापासून तसेच अशासकीय 
संस्थेचे मालकी क्षेत्रापासून १ कि.मी. अंतराबाहेर असावे. 


हिं 


प्रस्तावित वनक्षेत्रावर कंपनी/ बंकींग संस्थेस अथवा अशासकीय संस्थेस विशोष अधिकार 
(Exclusive Rights) राहणार नाहीत. हे वनक्षेत्र वन विभागाच्या मालकी खाली व 
सनियंत्रणाखाली राहील. सदर क्षेत्राचा मूळ वैधानिक दर्जा कायम राहील. 


१२. 


अशासकीय संस्था/ईको टास्क फोर्स बटालियन / संयुक्‍त वन व्यवस्थापन समिती (॥॥॥७/ 
इको विकास समिती (EDC) आणि संबंधित कंपनी/ बँकींग संस्थांनी प्रस्तावित वनक्षेत्रावर 
वनीकरणाची कामे वन विभागाचे देखरेखीखाली व निर्देशानुसार करावयाची आहेत. 


१२३. 


त्रिपक्षीय करारास मान्यता मिळाल्यानंतर अशासकीय संस्थेने १ वर्षाचे आत कामास सुरुवात 
करावी व वनीकरणाचे संपूर्ण काम २ वर्षात पूर्ण करावे. या विहित मुदतीत वनिकरणाचे काम 
पूर्ण न झाल्यास त्रिपक्षीय करार रद्द होणेस पात्र राहील. 


१४. 


त्रिपक्षीय करारांतर्गत वनीकरण झाल्यानंतर तिसऱ्या वर्षी जिवंत रोपांची टक्केवारी किमान 
५०% असणे आवश्‍यक आहे. त्यापेक्षा कमी असल्यास त्रिपक्षीय करार रद्द होणेस पात्र 
राहील. या कारणामुळे त्रिपक्षीय करार रद्द झाल्यास सदर ठिकाणी नव्याने त्रिपक्षीय करार 
विहित कार्यपध्दतीने करण्यास वन विभागास मुभा राहील. 


१५. 


त्रिपक्षीय करार झाल्यानंतर कंपनी/ sort संस्था / अशासकीय संस्था अथवा दोन्ही 
संस्थाकडून वनीकरणासाठी सक्रीय सहभाग दिसून येत नसल्यास त्रिपक्षीय करार रद्द करुन 
नव्याने अन्य कंपनी / बँकींग संस्था / अशासकीय संस्था यांचे मार्फत विहित कार्यपद्धतीने 
त्रिपक्षीय करार करण्यात यावा. 


१६. 


त्रिपक्षीय करारामधील अटी व शातींचा भंग केल्यामुळे, त्रिपक्षीय करार रद्द करण्याबाबतचा 
सविस्तर प्रस्ताव संबंधित उपवनसंरक्षक यांनी क्षेत्रीय समितीमार्फत उच्चाधिकार समितीच्या 
मान्यतेसाठी सादर करावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०११/प्र.१६७/फ-१० 


१७. 


त्रिपक्षीय कराराअंतर्गत वनीकरणाच्या क्षेत्राच्या संरक्षणाची जबाबदारी संबंधित 
उपवनसंरक्षक यांची राहील. या क्षेत्रावर अतिक्रमण अथवा वनेत्तर कामे होणार नाहीत 
याबाबत त्यांनी दक्षता घ्यावी. 


१८. 


या क्षेत्रात योग्य आकाराचे दर्शनीय फलक बसवून त्यावर ही मालमत्ता वन विभागाची 
असल्याचे व कंपनी/ बँकींग संस्था / अशासकीय संस्था यांना फक्त वनीकरण करण्यास 
तात्पुरती परवानगी देण्यात आली असल्याचे नमूद करावे. 


१९. 


त्रिपक्षीय करारांतर्गत वनीकरण क्षेत्रात कंपनी/ बंकोंग संस्था / अशासकीय संस्थाना 
कोणतेही बांधकाम/वनेत्तर कामे करता येणार नाहीत. असे आढळून आल्यास 
संबंधिताविरुध्द वन कायद्यातील तरतुदीनूसार कारवाई करुन त्रिपक्षीय करार रद्द होणेस 
पात्र राहील. 


२०. 


त्रिपक्षीय कराराच्या माध्यमातून अवनत क्षेत्रावरील वनीकरणाच्या कामामध्ये अधिकाधिक 
कंपनी/ बँकींग संस्था / अशासकीय संस्थाचा सहभाग वाढविण्यासाठी वन विभागाद्वारे प्रसार 
माध्यमांमार्फत जनजागृती करण्यात येईल. 


२१. 


त्रिपक्षीय कराराच्या माध्यमातून वनीकरणासाठी आवश्‍यक अवनत क्षेत्र निश्चित करुन वनवृत्त 
/ विभाग निहाय संबंधित अधिकारी यांनी “लॅंड बँक”तयार करावी. 


२२. 


सदर त्रिपक्षीय कराराच्या माध्यमातून वनीकरणाचे नाविन्यपूर्ण आणि भरीव काम करणाऱ्या 
अशासकीय संस्था/ईको टास्क फोर्स बटालियन / संयुक्‍त वन व्यवस्थापन समिती (॥॥॥७/ 
इको विकास समिती (EDC) आणि कंपनी/ बँकींग संस्था यांना महाराष्ट्र शासनातर्फे छत्रपती 
शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात यावे. नाविन्यपूर्ण संस्थेची निवड 
प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार करावी. 


२३. 


या क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या वन अधिकाऱ्यांचा / कर्मचाऱ्यांचा वन विभागामार्फत 
देण्यात येणाऱ्या पारितोषिकामध्ये प्रस्ताव सादर करताना SASS करण्यात यावा. 


2. 


त्रिपक्षीय करारांतर्गत प्राप्त झालेले प्रस्तावाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे 


क्षेत्रीय समिती व उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात येत आहे. त्रिपक्षीय करारांतर्गत संबंधित संस्थेने 


संबंधित उपवनसंरक्षक यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावा. वरील निकषांच्या आधारावर उप वनसंरक्षक 


यांनी प्रस्तावाची छाननी करुन परिपूर्ण प्रस्ताव शिफारशीसह ३० दिवसात क्षेत्रीय समितीकडे 


मान्यतेसाठी सादर करावा. क्षेत्रिय समितीने प्रस्तावावर उचित निर्णय घेऊन पात्र प्रस्ताव शिफारशीसह 


उच्चाधिकार समितीच्या अंतिम निर्णयासाठी १५ दिवसात सादर करावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०११/प्र.१६७/फ-१० 


3) क्षेत्रीय समिती:- 

(१७. . | मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) - अध्यक्ष 

२. | सह संचालक (उद्योग) - सदस्य 

३. । जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यालयातील - सदस्य 

प्राधिकृत Hoe अधिकारी 

४. | संबंधित उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक) - सदस्य सचिव 
ब) उच्चाधिकार समिती 

a | मा. मंत्री (वने) - झध्यक्ष 

२. | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (वने) - सदस्य 

३. । अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी - सदस्य सचिव 

४. | मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) / सह सचिव (वने) - सदस्य 

५. | संबंधित मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) - सदस्य 


त्रिपश्रीय करार केल्यानंतर त्याबाबतीत कोणताही वादविवाद निर्माण झाल्यास त्याबाबत अंतिम 
निर्णय घेण्याचे अधिकार हे उच्चाधिकार समितीकडे राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६०५१५४५२२५३१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल — ज्र र आदेझ्ानुसार — — 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसारव नावाने. 

Digitally signed by GANESH TUKARAM JADHAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 

G A N ES H TU KA RA M FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,20=0078f58512d3ac0131 Sbbbfa4b473ed7729dd2d31644106e2 
966ab9ee6e92d7d, 
pseudonym=95 1 1E397949CD516110AD2C5719C064356E8EGEF, 

J AD H AO serialNumber=6FEEDE606678D569A76B8423 19BD1C2969AA8SBBAS 


er 
CDCCEE147249F17965E8BB, cn=GANESH TUKARAM JADHAO 
Date: 2023.06.05 15:45:50 +05'30' 


(गणेश जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०११/प्र.१६७/फ-१० 


६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
७. सर्व मुख्य वनसंरक्षक / उपवनसंरक्षक. 
टू. 
टर 


प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती फ-१०. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


